पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अधिनस्त विविध कार्यालयातील 
१७,००४ अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.२१/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ११ मार्च, २०१६ 


वाचा 
१) शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११५/ प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र जा.क्र.पोआ/कक्ष-२(६)/२३०/१५, 
दिनांक ९ डिसेंबर २०१५ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१६ 


शासन निर्णय 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील खालील १७,००४ अस्थायी 


पदांना गृह विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ दिनांक ५ मार्च २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक १ 


मार्च २०१५ ते २९ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


अ. पदनिर्मिती केलेल्या एकूण पदांची मागील मुदतवाढ दिलेल्या 

क्र. शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक निर्मिती शासन निर्णयाचा क्रमांक व दिनांक 

। गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३११०/ २,५६८ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११५/ 
प्र.क्र.४२८/पोल-३, दिनांक १५ जून २०११, २५ जुलै प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 
२०११ व २३ ऑक्टोबर २०१३ 

२ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०६/ २९ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११५/ 
प्र.क्र.२२७/पोल-३, दिनांक २१ ऑगस्ट २००६ प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 

३ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-ओपीओ-३१०९/ ३,३५६ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीइ-३११५/ 
८३६/ प्र.क्र.३४०/पोल-३, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 

४ । सन १९६४ ते २०१० या कालावधीत निर्गमित केलेले ९,५५१ | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११५/ 
पदनिर्मितीचे ८० आदेश, दिनांक २७ एप्रिल १९६४ ते प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 
३० जानेवारी २०१० 

५ | गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-अपीओ-३१११/ १,५०० | शासन निर्णय, गृह विभाग क्र.सीटीई-३११५/ 
प्र.क्र.१०७(ब)/पुर्बा-२/पोल-३, दिनांक ४ मार्च २०१४ प्र.क्र.१४/पोल-३, दिनांक ५ मार्च २०१५ 

[= (111 ee १७,००४ i aaa 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.२१/पोल-३ 


२. आता पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिनस्त विविध कार्यालयातील वर तक्त्यात नमूद 


केलेल्या एकूण १७,००४ अस्थायी पदांना दिनांक १ मार्च २०१६ ते दिनांक ३० सप्टेंबर २०१६ पर्यंत 


खालील अटींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त पदे वगळून उर्वरित पदांना मुदतवाढ देण्यात यावी. तसेच 


पदे ज्या कारणास्तव ज्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर केली आहेत, त्याचे पालन 


करण्यात यावे. 


२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.असंक-१००१/प्र.क्र.२९/२००१/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १० 


सप्टेंबर २००१ आणि क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/२००४/वित्तिय सुधारणा-१, दिनांक १९ ऑगस्ट 


२००४ नुसार पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करुन कार्यालयाचा सुधारित 


आकृतीबंध उच्चस्तरीय सचिव समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबतचा प्रस्ताव 


तात्काळ शासनास सादर करण्यात यावा. 


3) आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेताना शासनाच्या कार्यपद्धतीतील तंत्रज्ञानाचा वाढता 


वापर, काळानुरुप शासनाच्या मनुष्यबळात बदल व मनुष्यबळाचा परिणामकारक वापराची 


आव्यकता या बाबींचा विचार करुन अनावश्यक पदे कमी करण्याचाही विचार करावा. 


मान्यता घेण्याबाबत वित्त विभागाने संदर्भाधिन क्र.3 च्या शासन निर्णयानुसार सूचित केलेले आहे. 


ही बाब विचारात घेता सप्टेंबर,२०१६ अखेर पर्यंत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास, 


वरील अस्थायी पदांना त्या पुढीळ कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी 


“कर्मचारी यांच्या वेतन व भत्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी राहिल. 


५) गृह विभागाच्या क्र.सीटीई-३११५/प्र.क्र.२/पोल-३, दिनांक १६ जानेवारी २०१५ च्या पत्रातील 


माहितीसह मुदतवाढीचा एकच प्रस्ाव सादर करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : सीटीई ३११६/प्र.क्र.२१/पोल-३ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-१, २०५५-पोळीस, १०८ राज्य मुख्यालय पोलीस, 


(02)-278X पोलीस (02) (०१)-आस्थापना (२०५५००९७)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 


आणि तो सन २०१६-१७ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. हा झासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक 


११ फेब्रुवारी २०१६ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 


आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०३१११६०३४५२८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Bhanudas 8 Ingale 
B h a Nn 1 d a S B DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Desk Officer, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Bhanudas B Ingale 
| हौ g a | e Date: 2016.03.11 16:30:26 +05'30' 
भा.बा.इंगळे 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई . 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
५) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) वित्त विभाग (व्यय-७ / वित्तिय सुधारणा-१. 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


